औरंगाबाद येथील अल्पबयीन मुलींबरील अत्याचार 
प्रकरणातून उद्‌भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणी शासनातर्फे 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड श्री.सुनिल किनगावकर यांना व्यावसायिक फो 
मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एसपीपी ०१२/प्र.क्र.९१/पोल-१० 
गृह विभाग, मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, कफ परेड, 
मुंबई-४०० ००५, दिनांक :- २३ नोव्हेंबर, २०१२. 


संदर्भ : १) शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-१४०९/ए.एस.३१/का-चौदा, 
दिनांक १३.५.२००९. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक पीआरओ २००८/३१४/प्र.क्र.५१/पोल-१०, 
दि.२.७.२००९ 


शासन निर्णय :- उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक २.७.२००९ चा शासन निर्णय 
अधिक्रमित करुन खालील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


अल्पबयीन मुलींवरील अत्याचार प्रकरणी क्रांतीचौक पोलीस ठाणे, औरंगाबाद येथे 
दाखल गु.र.क्र.१६६०/२००७ मधून उद्‌भवलेल्या सत्र न्यायालय, औरंगाबाद येथील प्रकरण 
क्र.९७२/०७ मध्ये शासनाच्या बतीने कामकाज पाहण्यासाठी अँंड.श्री.सुनिल किनगावकर यांची 
विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक १३.५.२००९ च्या अधिसूचनेन्वये विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना 
क्रमांक २ येथील दिनांक २.७.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फो 
रु.५०००/- व जास्तीत जास्त रू.५०,०००/- या दराने फो मंजूर करण्यात आलेली होती. तर्थापि, 
त्यांनी कामकाज पाहिल्याचे दिवस विचारात घेता, सदर फी कमी असल्याचे शासनाच्या निदंशनास 
आल्याने, अँड. श्री.सुनिल किनगांवकर यांना, त्यांनी काम पाहिलेल्या एकूण ८३ दिवसांसाठी 
प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फो रु.५०००/- प्रमाणे एकूण रु.४,१५,०००/- फो मंजूर करण्यास 
या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


७:प्र.क्र.९१-१२ पोल-१०.१००% 


र. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्याबी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.सुनिल 
किनगांवकर यांना अपरिणामकारक सुनावणी फो किंबा अन्य कोणत्याही प्रकारची फो अनुज्ञेय 
असणार नाही. 


2. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - 
(००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक व 
विशेष सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून ब मासिक निधी 
बिवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शू. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- २९०/१२/व्यय-७, 
दिनांक ७.६.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१२११२३१६३२२२६६२९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
( वि. वि. दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


«७ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

*« विशेष पोलीस महानिरीक्षक (गुन्हे पूर्व), राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७ पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, औरंगाबाद. 

© महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

०» जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

« विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

« वित्त विभाग (व्यय-७) मंत्रालय, मुंबई. 

« AS श्री.सुनिल किनगांबकर, गणपती गल्ली, जुना जालना , जालना- ४३१ २१३. 


ठ:स्र.क्र.९१-१२ पोल-१०.१००, 


